स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० च्या 
अंमलबजावणीकरीता स्थापन करण्यात आलेल्या 
राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (5110) मध्ये आयुक्‍त 
तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- शिकाना/स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.३/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ जानेवारी, २०२३ 


वाचा:- शासन निर्णय क्रमांक, नगर विकास विभाग-स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.9३/नवि-३४, दिनांक १५ जुले, २०२२ 


शासन निर्णय - 
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.० च्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० 
दिनांक १५ जुलै, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. 


दी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने प्रकल्पांना मान्यता देणे व त्यांचा वेळोवेळी 
आढावा घेण्यासाठी व संनियंत्रण करण्यासाठी दिनांक १५ जुलै, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये अपर मुख्य 
सचिव/प्रधान सचिव, (नवि-२) नगर विकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (8110) नमूद 
करण्यात आली असून सदर समितीची रचना खालिल प्रमाणे आहे- 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, नवि-२, (नगर विकास विभाग) अध्यक्ष 
२) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) सदस्य 
३) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (वित्त) सदस्य 
४) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) सदस्य 
५) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळाचा प्रतिनिधी सदस्य 
६) केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण तथा नागरी कार्य मंत्रालयाचा प्रतिनिधी सदस्य 
७ राज्य सहयोगी संस्थांचे (Parastatal entities) प्रतिनिधी सदस्य 
८) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) संचालनालय संयोजक 
३. समितीच्या आवश्यकतेनुसार इतर कोणत्याही सदस्याचा समावेश समितीमध्ये करण्याची तरतूद दिनांक १५ जुले, 


२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये आहे. त्यानुसार स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत स्थापन करण्यात 
आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (5110) मध्ये खालील सदस्यांचा समावेश करण्यात येत आहे. 


९) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय सदस्य 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१०३१४५८५१९८२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित 
करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIRUDDHA V 
JEWLIKAR 
Date: 2023.01.03 16:25:19 +05'30' 
(अनिरूध्द व्यं. जेवळीकर) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत- 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिकाना/स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.३/नवि-३४ 


3. 


मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


४. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. 
99. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८ 


१९. 
२०. 


२१ 
२२ 


प्रधान सचिव नगर विकास-१), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नगर विकास-२), मंत्रालय, मुंबई. 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, मुंबई. 

महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 

विभागीय आयुक्‍त (सवी. 

जिल्हाधिकारी (सवी. 

. उप सचिव (अर्थसंकल्प), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई 
आयुकत, महानगरपालिका (सवी. 

. मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/ नगर पंचायती (सर्व). 

. निवडनस्ती (नवि-३४). 


आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


